RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


PEO 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ८४ ( २) ] 


सोमवार , जुलै ३, २०१७ / आषाढ १२ , शके १९ ३९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जुलै २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम , २००४ . 


क्रमांक विशेष . २०१६/ प्र.क्र . १६८ / का . ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र राज्य यांनी अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, २००४ 
च्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( १) व ( २) ( सन २००५ चा महा . अधि . क्र . ३१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून सदर 
अधिनियमांर्तगत प्रदान केलेल्या अधिकारांची व कर्तव्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक राअआ. २००५/ ८ ९/ प्र.क्र .१९/ २००५ / ३५ , दिनांक ८ ऑगस्ट २००५ अन्वये केली आहे तसेच आयोगाच्या 
अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष व सभासदांची नेमणूक देखील नामनिर्देशनाद्वारे वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनांद्वारे केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक राअआ. २०१४ / प्र.क्र . १६० / १/ १४ / का -९, दिनांक 
१५ जानेवारी २०१५ अन्वये श्री . मोहम्म्द हुसेन अब्दुल मजिद खान यांची नेमणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यालयाचा 
पदभार घेतलेल्या दिनांकापासून करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे असे मत झाले आहे कि उक्त अध्यक्ष श्री . मोहम्म्द हुसेन अब्दुल मजिद खान यांनी अध्यक्ष पदाचा दुरूपयोग केला 
आहे. त्यामुळे त्यांना त्या कार्यालयात त्याच पदावर कार्यरत ठेवणे जनहितासाठी अहितकारी आहे. 

आणि ज्याअर्थी, हे लक्षात घेता श्री. मोहम्म्द हुसेन अब्दुल मजिद खान यांची सदर अध्यक्षाच्या पदावर कार्यरत राहण्यासाठी अनर्हता आहे . 
त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने त्यांना त्यांची बाजू ऐकण्याची योग्य संधी देऊन त्यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ ९९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै ३, २०१७/ आषाढ १२, शके १ ९ ३९ 


आता, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम , २००४ अन्वये ( सन २००५ चा महा . अधि . क्र . ३१) च्या कलम ५ च्या पोट 
कलम (१) मधील खंड ( छ ) व पोट -कलम (२ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून श्री . मोहम्म्द हुसेन अब्दुल मजिद खान यांना 
अध्यक्ष पदावरून सदर अधिसूचनेच्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून काढून टाकण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक गायकवाड , 


शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै ३, २०१७/ आषाढ १२, शके १९ ३ ९ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 3rd July 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE MINORITIES COMMISSION ACT, 2004 . 

No. Vishesh . 2016 /C.R . 168 /Desk . 9.— Whereas, the Government of Maharashtra has , in exercise 
of the powers conferred by sub -sections ( 1) and ( 2 ) of section 3 of theMaharashtra State Minorities 
Commission Act, 2004 (Mah . XXXI of 2005 ) , constituted the Maharashtra State Minorities 
Commission vide Government Notification , General Administration Department, No. RAA . 2005/ 
89/CR - 19 / 2005 /35 , dated the 4th August 2006 , to exercise the powers conferred on , and to perform 
the functions assigned to the Commission under the said Act , and also nominated Chairperson , 
Vice - Chairperson and Members of the Commission by issuing various notifications, from time to 
time . 


And whereas, the Government of Maharashtra by issuing Government Notification ,Minorities 
Development Department, No. RAA . 2014 / C.R . 160 / 1/ 14 /Desk - 9 , dated the 15th January 2015 , 
nominated Shri Mohammed Husen Abdul Majid Khan as the Chairperson on the said Commission , 
for a period of five years from the date he assumes office ; 

And whereas, in the opinion of the Government the said Chairperson Shri Mohammed Husen 
Abdul Majid Khan has so abused the position of the Chairperson as to render his continuance in 
office as detrimental to the public interest ; 

And whereas , in view of this , Shri Mohammed Husen Abdul Majid Khan is disqualified for 
being continued as a Chairperson , and hence , the Government of Maharashtra has , after giving 
him a reasonable opportunity of being heard , taken a decision to remove him ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( g ) of sub -section ( 1) and sub 
section ( 2 ) of section 5 of the Maharashtra State Minorities Commission Act, 2004 (Mah . XXXI of 
2005 ) , the Government ofMaharashtra hereby removes Shri Mohammed Husen Abdul Majid Khan 
from the office of Chairperson , Maharashtra State Minorities Commission from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK GAIKWAD , 


Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


